विनंती बदल्या 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत कार्यरत असलेले 
सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य). 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (५/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 
शासन आदेशा 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या विवरणपत्रात 
दर्शविलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता / कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव तसेच त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व विनंती बदली करण्यात येत 
आहे. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी बदली करण्यात आलेल्या 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ज्या अभियंत्यांची सविस्तर पदस्थापना 
दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच, ज्या 
अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांचे सविस्तर 
नियुक्तीचे आदेश संबंधित मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ निर्गमित करावेत. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
अभियंत्याची मुख्य अभियंता स्तरावर बदली करण्यात आली असल्यास मुख्य अभियंत्यांचे बदली आदेशा रद्द 
समजण्यात यावेत. बदली करण्यात आलेल्या अभियंत्यांच्या रुजू अहवाल संबंधीत मुख्य अभियंता यांनी शासनास 
१५ दिवसांत सादर करावा. 
३. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्विकारुन अनधिकृतरित्या 
गैरहजर राहू नये. अन्यथा, त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 
करण्यात येईल व त्यामुळे सेवेत खंड पडण्याची शक्‍यता देखील नाकारता येणार नाही, याची जाणीव संबंधित 
अभियंत्यांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीडीआर- 


१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ कडे वेधण्यात येत असून सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (५/सेवा-३ 

लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घेण्यात यावी. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक कर्मचाऱ्यांनी पदभार 
सोडल्याचा व स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित कर्मचारी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू न झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०९.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार अनुपस्थितीचा 
कालावधी अकार्य दिन (Non dies) गणण्यात यावा. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत शासनास त्वरित 
अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम,१९८१ मधील नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्विकारु 
नयेत/मंजूर करु नयेत. 


षः सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१२२९४९१९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 

DN: c=IN, o=Government t Of Maharashtra, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=99977b58556463dbb2db463cec9482d 13766 1ed3b2a 


KHEDKAR किक pe cee 
(नि. भा. खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
१, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
प्‌. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
9. सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 

अमरावती/नागपूर, 
९. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, 

नवी मुंबई-४०० ६१४ , 


A) 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदळी-२०२१/प्र.क्र.२५९ (५)/सेवा-३ 


१०. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 

११. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना संबंधित कार्यालयामार्फत, 

१२. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांक बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९(५)/सेवा-३, दिनांक ३० ऑगस्ट, 2022 सोबतचे विवरणपत्र 


स.अ.श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांचे नाव 


श्री.ज्ञानदेव पांडूरंग रायकर, 
स.अ.श्रेणी-२ 


. कोमल राजाराम 
भिलावेकर, स.अ.श्रेणी-२ 


श्री.श्रेयस प्रविण शमा, शाखा 
अभियंता 


.सतोश नंदकुमार लोहकरे, 
स. अ. श्रेणी-२ 


MATT बाळासाहेब जाधव, 
स.अ. श्रेणी-२ 


कार्यरत असलेले पद 


सा.बां.विभाग, नांदेड अंतर्गत सा.बां. 


(इमारती) उपविभाग, नांदेड. 


सा.बां. जागतिक बॅक प्रकल्प 


विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत जागतिक 


बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.१, 
औरंगाबाद 


सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
सा.बां.विभाग, अंबाजोगाई 
दि.१८/०४/२०१७ पासून 


सा.बां. मंडळ, व् 
सा.बां.वि.जालना अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग, भोकरदन 


सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद अं 
सा.बां.विभाग, क्र.२, लातुर. 


दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत प्रादेशिक 
प्रयोगशाळा, औरंगाबाद 


सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
सा.बां.विशेष प्रकल्प उपविभाग 
(इमारती), उस्मानाबाद 


सा.बां. जागतिक बॅक प्रकल्प 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग 
क्र.३, औरंगाबाद दि.१६/१०/२०१८ 
पासून 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां 
प्रकल्प विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. प्रकल्प उपविभाग 
क्र.२, पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां 
प्रकल्प विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. प्रकल्प उपविभाग 
क्र.२, पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां 
प्रकल्प विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. प्रकल्प उपविभाग 
क्र.२, पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत 
सा.बां.(उत्तर) विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, 
जुन्नर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, अचलपुर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, चिखलदरा. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अमरावती 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, अचलपुर अंतर्गत सा.बां. 
(आदिवासी) उपविभाग, धारणी 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नागपूर 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां, मंडळ, नागपूर अंतर्गत 
जागतिक बँक प्रकल्प विभाग नागपूर, विभागीय कार्यालय 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादॉशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत 
सा.बां. उपविभाग कोल्हापूर (विश्रामधाम शाखा) 


ि | 


श्री.राहुल जगनाथ बोदर्ड, 


कनिष्ठ अभियंता 


श्रो.निखिल भास्कर क्षिरसागर, 
स.अ. श्रेणी-२ 


श्री. व राजाबापु 
राजेभोसले, 
शाखा अभियंता 


.दिक्षा वसंतराव जगदाळे, 


(पाटील), शाखा अभियंता 


श्री.वडुल एकनाथ शेरकर, 
कनिष्ठ अभियंता 


र गोविद कोहाळे, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री. गणेश मधुकरराव पवार, 
स.अ.श्रेणी-2 


श्री.कृष्णा सुभाष पांडव, कनिष्ठ 
अभियंता 


सा.बां. मंडळ, औरंगाबाद अं 


सा.बां. उपविभाग, फर्दापूर. 


सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद 
सा.बां.विभाग, उस्मानाबाद अंतर्गत 
रा.म.मा.उप विभाग, तुळजापूर- 
मुख्यालय उस्मानाबाद 


सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद 
मार्ग प्रकल्प विभाग, उस्मानाबाद 
अंतर्गत विभागीय कार्यालय 


सा.बां. मंडळ, नांदेड अं 
सा.बां.विभाग, नांदेड. 


सा.बां. मंडळ, 

जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, 
औरंगाबाद अंतर्गत जागतिक बँक 
प्रकल्प (गु.नि.) उपविभाग, 
औरंगाबाद. 


सा.बां. मंडळ, 
सा.बां.वि.जालना अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग क्र.३, जालना. 


सा.बां. मंडळ, 
सा.बां.वि.जालना अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग क्र.३, जालना. 


सा.बां. मंडळ, नांदेड अं 
सा.बां.विभाग, देगलुर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, बिलोली. 


सा.बां. मंडळ, 
सा.बां.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग (बि.प्र.), गंगापुर. 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां 
प्रकल्प विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. प्रकल्प उपविभाग 
क्र.२, पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. Wee विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां. 
विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग क्र. १ पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत मार्ग 
प्रकल्प उपविभाग, पुणे अंतर्गत मार्ग प्रकल्प विभाग 
क्र.७, पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत 
सा.बां.(पश्‍चिम) विभाग, सातारा अंतर्गत विशेष प्रकल्प 
उपविभाग, कराड 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादॉशक विभाग, पुणे 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत मार्ग 
प्रकल्प विभाग, सांगली अंतर्गत मार्ग प्रकल्प उपविभाग 
गडहिंग्लज मुख्यालय, कोल्हापूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक विभाग, नाशिक 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत 
रो.ह.यो.विभाग, अहमदनगर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. Wee विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग क्र.२, पुणे 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, पंढरपूर सा.बां.उपविभाग, पंढरपूर 


मुख्य अभियंता (रा.म.),सा.बां. विभाग, मुंब 
अधीक्षक अभियंता, रा.म.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, वैजापूर 


श्री.सुधीर अरुण सोनटक्के, 
कनिष्ठ अभियंता विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ औरंगाबाद 
अभियंता, अंतर्गत सा.बांविभाग ओरंगाबाद अंतर्गत सा.बां. 
(दक्षिण) उपविभाग, औरंगाबाद 


श्री.प्रकाश देविदास बोरफळे, मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक |RSS अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

शाखा अभियंता विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ उस्मानाबाद 
अभियंता, सा.बां.विभाग, निलंगा अंतर्गत सा.बां. विभाग लातूर अंतर्गत सा.बां. उपविभाग 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, औसा  ।ओसा 


श्री.सुनिल विठ्ठलराव देशमुख,  ।मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक  ।मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

शाखा अभियंता विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ उस्मानाबाद 
अभियंता, सा.बां. उपविभाग क्र.२ अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.२, लातूर अंतर्गत सा.बां. 
लातूर उपविभाग, चाकूर 


श्री.संतोष दत्तात्रय चाटुफळे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक  |मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

(झाल्टे), शाखा अभियंता विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ औरंगाबाद 
अभियंता, सा.बां.(प) विभाग, अंतर्गत जा.बँ.प्र विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत जा. बँ. प्र. 
औरंगाबाद अंतर्गत उपविभाग क्र. ३, औरंगाबाद 
सा.बा.उपविभाग, गंगापुर 


.दिलीप माधवराव बिराजदार, ।मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक [eT अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
शाखा अभियंता विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बा.मंडळ, उस्मानाबाद 


अभियंता, सा.बा.मंडळ, उस्मानाबाद | अंतर्गत सा.बां. विभाग, उस्मानाबाद अंतर्गत सा.बां. 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग इमारती  ।उपविभाग, उमरगा 
क्र.१, लातूर 


शाखा । मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक | ee अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, नांदेड 
अभियंता, सा.बां. उपविभाग, अंतर्गतसा.बां.विभाग, हिंगोली अंतर्गत सा.बां.उपविभाग 
हिमायतनगर हिंगोली 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक | मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद | अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
अंतर्गत सा.बां. विभाग, जालना जागतिक बँक SAIL. उपविभाग, औरंगाबाद 

अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र. २, 

जालना 


श्री. राजेद्र आप्पाराव म मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक  |मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

कनिष्ठ अभियंता विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक | अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद | stra सा.बां. विभाग, उस्मानाबाद अंतर्गत सा.बां. 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, उस्मानाबाद | उपविभाग, लोहारा. 
अंतर्गत सा.बां. विभाग, तुळजापूर 


अभियंता 


श्री.संजय दामोधर पवार, कनिष्ठ 
अभियंता 


श्री.सुरेश म्हसा ताठे, शाखा 
अभियंता 


. फड, शाखा 


शाखा अभियंता 


श्रो.आप्पासाहेब बाबासाहेब 
वाघमारे, स.अ.श्रे.2 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, परभणी 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, सोनपेठ 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, फुलंब्री. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, कन्नड 


य, उस्मानाबाद 
(मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.विभाग, 
औरंगाबाद यांच्या दि.०७/०८/२०२० 
च्या आदेशान्वये सदर पदावर बदली 
झालेली आहे. तथापि, सदर पदावर 
अद्याप रुजू नाहीत) 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, जालना 
अंतर्गत मार्ग प्रकल्प उपविभाग 
इमारती, जालना. 


सा.बां.मंडळ, नांदेड अं 
सा.बां.विभाग, भोकर अंतर्गत 
सा.बां. उपविभाग, धर्माबाद. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, भोकर 
अंतर्गत सा.बां.(आदिवासी) 
उपविभाग, किनवट. 


अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग क्र.२, बीड अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पाटोदा 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, जालना अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
उत्तर जालना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, परतूर अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, 
अंबड 


मुख्य अभियंता, सा.बां. Wee विभाग,ओरंगाव् 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, हिंगोली अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, बसमत 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, अंबेजोगाई अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग, धारूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, लातूर अंतर्गत सा.बां.इमारती 
उपविभाग, लातूर. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. Wee विभाग,ओरंगाव् 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, हिंगोली प्रकल्प शाखा 


श्रीम.श्रुती श्रीराम बिऱ्हारे, 
स.अ.श्रेणी-२ 


श्री.सावन किशोर व 


श्री.तुकाराम विठलराव पिनगाळे, 
शाखा अभियंता 


शाखा अभियंता 


श्री.बजय नारायणराव गोरे, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री. संतोष भगवानराव ६ 


विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 

अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद 

अंतर्गत सा.बां.विभाग, लातूर अंतर्गत 
सा.बां.इमारती उपविभाग, लातूर. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग दक्षिण, नांदेड. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, मुदखेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, हिंगोली 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग (इमारती) 
हिंगोली. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, परभणी 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, पुर्णा. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग,औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग इमारत 
क्र.१, औरंगाबाद. 


सा. बां. उपविभाग लोहा जि. नांदेड 


अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प विभाग, औरंगाबाद 
अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग क्र.३, औरंगाबाद 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, नांदेड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, मुदखेड 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक विभाग,ओरंगा् 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, नांदेड अंतर्गत सा.बां.उपविभाग दक्षिण, 
नांदेड. 


मुख्य अभियंता, सा.बां. Mele विभाग,ओरंगा् 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, हिंगोली अंतर्गत सा.बां.उपविभाग 
(इमारती) हिंगोली येथे शाखा बदल 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक विभाग,ओरंगा् 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, हिंगोली अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
कळमनुरी 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद 
अंतर्गत सा.बां.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पैठण 


मुख्य अभियंता, सा.बां. Were विभाग, नागपूर अं 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ गडचिरोली अंतर्गत 
रिक्‍त पदी 


सा. बां. उपविभाग ब॑ 


शाखा अभियंता 


श्री. St दशरथ कोळगे, शाखा PAT. at. विभाग ste 
अभियंता सा. बां. उपविभाग केज 


युसुफोद्दीन, शाखा अभियंता 


श्री. बिनायक किसनराव पु सा. बां. उपविभाग 


कनिष्ठ अभियंता 


3 


अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद 
अंतर्गत बांधकाम विभाग उस्मानाबाद अंतर्गत सा. बां. 
उपविभाग कळंब 


दि. ३१/०५/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
(मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
यांच्या दि. ०९/०८/२०२१ च्या आदेशामध्ये अंशत: बदल) 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, उस्मानाबाद 
अंतर्गत सा.बां. विभाग अंबाजोगाई अंतर्गत विशेष प्रकल्प 
उपविभाग, अंबाजोगाई 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ उस्मानाबाद 
अंतर्गत सा. बां. उपविभाग क्र. २ (इमारती) लातूर 


